शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात विद्यमान 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये नवीन 
पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास/ सध्या सुरू 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ 
करण्यास/ विद्यमान डी.फार्मसी संस्थेत बी.फार्मसी 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यास/प्रवेशक्षमता पूर्ववत 
करण्यास/ विद्यमान अभ्यासक्रम इतर 
अभ्यासक्रमात विलीन करण्यास अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद ,नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २२ जून, २०१८ 


संदर्भ : 9) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 

२/एनजीसी/मान्यता/२०१८/७३२, दिनांक १४.०६.२०१८ व सहपत्र. 

२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/ 
तांशि-४, दिनांक ४.६.२०१८. 

३) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२१०/ 
तांशि-४, दिनांक १.६.२०१८. 

४) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ७.५.२०१८. 

५) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 

मान्यता/२०१८/७३२, दिनांक १४.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यमान डी.फार्मसी संस्थेत 
बी.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करणे, पूर्वी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान 
अभ्यासक्रम इतर विद्यमान अभ्यासक्रमात विलिन करणे इ. च्या प्रस्तावास अनुसरून अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरुन शासन मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्त पत्रान्वये सादर केला आहे. 


अखिल भारतीय तंत्र परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ८.६.२०१८ च्या ई-मेलव्दारे 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता सुधारीत मान्यतेची यादी संचालक, तंत्र शिक्षण यांना उपलब्ध 
करुन दिलेली आहे. सदर सुधारीत यादी व यापूर्वी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 


यांनी दिनांक ७.५.२०१८ रोजीच्या ई-मेल व्दारे संचालक, तंत्र शिक्षण यांना उपलब्ध करुन 
दिलेल्या मान्यता यादीची पडताळणी केली असता Annexure A मध्ये नमूद केलेल्या विद्यमान 
संस्थांमध्ये सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ व नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान संस्थांतील 
अभ्यासक्रमांची पूर्वी कमी केलेली Waar क्षमता पूर्ववत केली आहे. त्याचप्रमाणे सोबतच्या Annexure 
8 मध्ये नमूद केलेल्या विद्यमान संस्थांतील अभ्यासक्रमांची प्रवेक्ष क्षमता अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परीषद, नवी दिल्ली यांचेमार्फत कमी करण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परीषद, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ८.६.२०१८ रोजी उपलब्ध 
करुन दिलेल्या मान्यता यादीस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या Annexure “A” व “8” मध्ये नमूद 
अभ्यासक्रमांना शासन मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या Annexture “A” , व Annexture “3” मध्ये नमूद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ 
करणे, विद्यमान डी. फार्मसी संस्थेत बी. फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करणे , पूर्वी कमी केलेली प्रवेहञा 
क्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान अभ्यासक्रम इतर विद्यमान अभ्यासक्रमात विलीन करणे या बाबींस 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील . 


२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेश क्षमता वर नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील. 


३ झासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक ,तंत्र शिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/ संळग्नीकरण घेणे 
आवर्यक राहील. 


५. संबंधित संस्थेने संचालक ,तंत्र शिक्षण यांचेकडे आव्यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 


६. सदर पदवी , पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य 
केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


७. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेहानल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


८. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया१ नवी दिल्ली यांची दिनांक,०१/२२०१/४ ची अधिसूचना 
विचारात घेता ,नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका व पदवी औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांनी फार्मसी अँक्ट १९४८,च्या कलम फार्मसी मधील तरतूदीनुसार १२ 

नवी दिल्ली यांची विहित मान्यता प्राप्त करुन,काऊन्सिल ऑफ इंडियाघेतल्याशिवाय 
विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देवू नयेत .याकरीता “ The Bachelor of Pharmacy ( B.Pharm ) 
Course Regulation, 2098” मधील Chapter- Il मधील H.8 येथील तरतुद पुढीलप्रमाणे 
असनू त्याचे पालन करणे आवयक राहील. 


“ No Person, institution , Society, Trust or university shall start and 
conduct B. Pharm Programmed without the prior approval of the 
Pharmacy council of India.” 
सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित 
संस्था पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर 
संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


९. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


१०.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवशयक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा.प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


१ 


me) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 


१२.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१३.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२५१४४५३२०००८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR : 
DHARURKAR 


(संजय धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

३. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली. 

१०.फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया 

११. कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 

१२.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

१३. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


NAME OF THE 
INSTITUTE 


| \ 
OTE AICTE 
CODE |CURRENT 
APPLICATIO 
| NNO. 
1-3508479454 |DR.D.Y.PATIL 
INSTITUTE OF 
MANAGEMENT & 
RESEARCH, PUNE 


SANT TUKARAM 


PUNE Unaided - 
NAGAR, OPP. Private 


H.A.FACTORY, 


शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४, दिनांक :- २२ जून, २०१८ 


Annexure A 

Directorate of Technical Education, M.S. Mumbai. 
intake / New courses and Restoration in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2018-19 
AFFILIATING |LEVEL OF NAME OF THE SHIFT 
UNIVERSITY / |COURSE COURSE 
PARTMENT 


List of Increase in | 
District institution |PROGRAMME VARIATION 


Type 


MASTERS IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 


Savitribai Phule 


MANAGEMENT 


POST GRADUATE 
DIPLOMA IN 
MANAGEMENT 
RESEARCH AND 
BUSINESS ANALYTICS 


Mumbai 
University, 
Mumbai 


MUMBAI Unaided - | MANAGEMENT 


BAHADUR NAGAR 
SION (EAST) 
MUMBAI -400037. 


DIPLOMA 


VIDYA VIKAS 
PRATISHTHAN 
INSTITUTE OF 
ENGINEERING & 


OF MANAGEMENT 
MUMBAI 
alee 

6321] 1-3508213019 | VIDYA VIKAS 
PRATISHTHAN 
INSTITUTE OF 
ENGINEERING & 
TECHNOLOGY,SOLAP 
UR 

321|1-3508213019 | VIDYA VIKAS 
PRATISHTHAN 
INSTITUTE OF 
ENGINEERING & 
TECHNOLOGY,SOLAP 
UR 


॥॥ ४ GOVERNMENT 


COLLEGE OF 
ENGINEERING, 
KARAD 


FULL TIME 18 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, 
Lonere 


Unaided - |ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


SOREGAON- SOLAPUR 


FULL TIME 18 


ELECTRONICS & TELE- 
COMMUNICATION 
ENGINEERING 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, 
Lonere 


SOREGAON- SOLAPUR ENGINEERING AND 
DONGAON 


ROAD,SOREGAON,S 


Or. Babasaheb CIVILENGINEERING 1st Shift 


Ambedkar 
Technological 
University, 
Lonere 


GRADUATE 


ROAD,SOREGAON,S 
OLAPUR-413004 


FULL TIME 


ELECTRONICS AND 
TELECOMMUNICATIO 
NS ENGINEERING 


Governme| ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Shivaji University, 
Kolhapur 


SATARA, 415124 


Page 1of1 


शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१९९/तांशि-४, दिनांक :- 22 जून, २०१८ 


Annexure _B 
Directorate Of Technical Education, Maharashtra State 
intake Reduced by AICTE in Existing Institite for Academi Year 2018-19 


Institute Institution |Program | University 
Application Address Type 
Number 


i- RAJARAMBAPU Unaided- |PHARMACY PHARMACEUTICAL FULL TIME 
3508201620 | COLLEGE OF Private iversi GRADUATE | CHEMISTRY 

PHARMACY, : 

KASEGAON : 
1- RAJARAMBAPU ; Unaided- |PHARMACY ji POST PHARMACEUTICS FULL TIME 
3508201620 {COLLEGE OF KASEGAON, Private i GRADUATE 

PHARMACY, TAL: WALWA, 

KASEGAON DIST: SANGLI, 


Intake Variation 


Approvedf 
or 2017-18 2018-19 As | 2018-19 As 


1- RAJARAMBAPU - i - |PHARMACY POST QUALITY Ast Shift | FULL TIME 
3508201620 | COLLEGE OF 5 i GRADUATE | ASSURANCE 
PHARMACY, z 
KASEGAON - 
1- GURU NANAK Rashtrasant | UNDER COMPUTER FULL TIME 
3508695631 |INSTITUTE OF GRADUATE |SCIENCE AND 
ENGINEERING 


